सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) साठी ALL IN ONE 
संगणक खरेदीसाठी झालेल्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०२०/प्र.क्र.१०/का.२४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र. खरेदी-२०१९/प्र.क्र.७२/का.२४,दि.२ जानेवारी २०२० 
२) सामान्य प्रशासन विभाग,प्रकल्प अंमलबजावणी समिती बैठक पत्र क्र. संगणक-२०२०/प्र.क्र.१०/का.२४, 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२० 
शासन निर्णय :- 


विभागातील अधिकारी /कर्मचारी यांच्यासाठी ७१ ALL IN ONE PC संगणक खरेदी करण्यासाठी 
खरेदीस मान्यता देण्यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची बैठक मा.अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मंत्रालयातील ६ व्या मजल्यावरील दाळनात दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी सकाळी 
११.३० वाजता आयोजित करण्यात आलेली होती. बैठकीत प्रथम ५ संगणक व त्यांनतर टप्या टप्याने ३ टप्प्यात 
दर महिना संगणक खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकारी / 
कर्मचारी यांच्यासाठी ALL IN ONE ५ नग संगणक GEM PORTAL वर खरेदी करण्यासाठी संगणकाचे दर 
तपासण्यात आळे असता COMUTER INFOTECH INDIA PVTLTD DELHI-990098 यांचे दर कमी 
असल्यामुळे त्यांच्याकडून GEM PORTAL ५ TALL IN ONE संगणक खरेदी करण्यात आले आहेत. त्यासाठी 
एकुण रुपये १,९४,११८.६४ + IGST रु ३४,९४१.३६ असा एकूण रुपये २,२९,०६०/- ( रुपये दोन लाख एकोणत्तीस 
हजार साठ फक्त) इतका खर्च आला असून सदर खर्चास शासन मंजूरी देत असून त्याचा तप्ील खालील प्रमाणे आहे. 


अ.क्र, संगणक i दर पात्र निविदाधारक (_१) कंपनी मॉडेल एका वस्तुची किंमत 
सामुग्रीचे नाव तपासलेले रुपये 
निविदा 
धारकांची 
संख्या 
1  |ALLINONE |5 4 | COMUTER INFOTECH Hp 1000 @ 7200 rpm GB 38,823.73/- 
संगणक INDIA PVTLTD DELHI. HDD 32 1 Processor with} + IGST 6988.00 
110019 standard Display All in 45812.00 
one Pc 


३. उपरोक्त साहित्य या विभागास सुस्थितीत प्राप्त झालेले आहे. संगणक वॉरंटी कालावधी ५ वर्षे इतका आहे. 
सदर ५ वर्षाच्या वॉरंटी कालावधीमध्ये संगणक दुरुस्ती देखभालची जबाबदारी कंपनीची रहाणार आहे. याकरिता 
आवश्यक असलेला करारनामा कंपनीसोबत करण्यात यावा. साहित्याची नोंद जडवस्तूसंग्रहात घेण्यात आलेली आहे. 
धनादेश संबधित कंपनीच्या नावे अदा करण्यात यावा. 


8. वरील कारणास्तव होणारा खर्च “मागणी क्र.ए-४, २०५२- सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (०९०) सचिवालय, 
(००) (०१) सामान्य प्रशासन विभाग, (१७) संगणक खर्च- संगणक संकेतांक २०५२००२५” ह्या अर्थसंकल्पीय 
लेखाशीर्षाखाली खर्च घालण्यात यावा व तो सन २०२०-२०२१ ह्या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर झालेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०२०/प्र.क्र.१०/का.२४ 


प्‌. हा शासन निर्णय प्रकल्प अंमलबजावणी समितीस संदर्भाधिन शा.नि. दिनांक २ जानेवारी २०२० अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२०११२५१४५८०५७८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 


A A A =I Sh 
Vi L S R M D S 2.5.4.20=cb156fb408217396128e8dcaeed36fa70d9fd209eb9efc83 
at 


THAKUR हई > क En 
(वि.रा. ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (सेवा ) सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
अपर मुख्य सचिव ( वित्त) वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
अपर मुख्य सचिव ( नियोजन) नियोजन विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
प्रधान सचिव (मा.तं),सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
प्रधान सचिव ( उद्योग), उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई 
८) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र -१, मुंबई /नागपूर 
९) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर 
१०) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई 
११) संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई 
१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१३) अवर सचिव (रोखशाखा ) मंत्रालय,मुंबई 
१४) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१५) मे. COMUTER INFOTECH INDIA PVTLTD DELHI-990098 
१६) निवड नस्ती (कार्यासन २४),सा.प्र.वि.मंत्राळय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


